सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास 
वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार 
सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित 
बिंदुनामावली विहित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२४/प्र.क्र.७५/१६-क 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
तारीख: २७ फेब्रुवारी, २०२४ 


१) सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६, दि. २६, फेब्रुवारी २०२४. महाराष्ट्र 
राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांकरिता आरक्षण अधिनियम, 
२०२४. 

२) सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८, दि. २२ जानेवारी, २००४, महाराष्ट्र 

राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचीत जमाती (विमुक्त 

जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी 

आरक्षण) अधिनियम, २००१. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-१०९७/प्र.क्र.२/९७/१६-ब, 

दि. २९.३.१९९७. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.५८१ ए/१६-ब , 

दि. ०५.१२.२०१८. 

शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.११८ 

ए/२०१९/१६-ब, दि. १८.०२.२०१९ 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०२१/प्र.क्र.३८७/१६-ब ए, 

दि. ०६.०७.२०२१ 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मळोआ-११२०/प्र.क्र.१५३/का-८, 

दि. ०२.१२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक १ येथे नमूद केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि 


AN 
— 


= 


o~ 
ae 
mm 


Tae) 
~n 


A) 


शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४. (सन 2028 चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र.१६) अन्वये "सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग" निर्माण करण्यात आला आहे. 

उक्त अधिनियमातील कलम ५ (१) नुसार सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्गासाठी १० टक्के 
आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यास अनुसरून, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी- 


२०२१/प्र.क्र.३८७/१६-ब, दि. ०६.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवा भरतीच्या पदांसंदर्भात 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२४/प्र.क्र.७५/१६-क 
विहित केलेल्या बिंदुनामावलीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.याबाबत शासन 
खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 
शासन निर्णय:- 

उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील अधिनियमान्वये महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शौक्षणिक 
मागास वर्गासाठी भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४), १५(५), १६(४) व ४६ नुसार सामाजिक आणि 
शैक्षणिक मागास वर्ग (एसईबीसी) ( Socially and Educationally Backward Classes) (SEBC) 
असा नवीन वर्ग तयार करण्यात आला असून या वर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला आहे. 
सदर अधिनियमातील कलम ५ (9) अन्वये सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग (एसईबीसी) (Socially 
and Educationally Backward Classes) (580) वर्गासाठी, राज्याच्या अखत्यारीतील 
लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण विहित 
करण्यात आले आहे. त्यानुसार, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०२१ / 
प्र.क्र.३८७/१६-ब (ए) दि. ६.७.२०२१ च्या अन्वये विहित करण्यात आलेली बिंदुनामावली सुधारीत 
करण्यात येत आहे. 
२. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील, अधिनियम प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून, म्हणजेच दि. २६ 
फेब्रुवारी २०२४ या दिनांकापासून शासकीय / निमशासकीय सेवेतील सरळसेवा भरतीसंदर्भात सोबतच्या 
परिशिष्ट-अ नुसार विहित करण्यात येत असलेल्या सुधारित बिंदुनामावळीचा अवलंब करण्यात यावा. 
३. सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्गासाठी (एसईबीसी) संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
अधिनियमातील कलम ६ अनुसार गुणवत्तेवर नियुक्‍त झालेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास 
(एसईबीसी) वर्गातील उमेदवारांची संबंधित वर्गाच्या आरक्षित पदावर गणना करण्यात येऊ नये. त्यांची 
नियुक्‍ती संबंधित आरक्षण बिंदुवर दर्शवू नये. त्यांची नोंद खुल्या प्रवर्गातील बिंदुवर दर्शविण्यात यावी. 
४. सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्गासाठी (एसईबीसी) सरळसेवेने भरण्यात येणारी Io टक्के 
आरक्षणाची पदे दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून भरणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे संवर्गामध्ये दिनांक २६ 
फेब्रुवारी २०२४ रोजी रिक्‍त असणारी पदे व त्यानंतर सरळसेवेच्या कोटयातील संभाव्य रिक्‍त होणारी पदे 
विचारात घेऊन चालू भरती वर्षात तसेच त्यापुढील भरती वर्षांकरिता सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास 
(एसईबीसी) या वर्गाकरीता आरक्षणाची गणना करतांना, सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद 
केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

तसेच, संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय व संदर्भाधीन क्र. ५ येथील शासन शुध्दीपत्रक 
अधिक्रमित करण्यात येत आहे. ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाकरीता आरक्षणाची गणना करताना, सोबत जोडलेल्या 


परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२४/प्र.क्र.9५/१६-क 

प. संदर्भ क्र. १ येथील सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ मधीळ कलम १८ (१) नुसार, 
या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी म्हणजेच दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ पूर्वीच सरळसेवा भरतीमधील निवड 
प्रक्रिया सुरु झाली असेल, अशा प्रकरणांना या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. अशा 
प्रकरणांच्या बाबतीत, सदर अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी जे शासकीय आदेश लागू होते आणि आरक्षण 
अधिनियम, २००१ मधील ज्या तरतुदी लागू होत्या, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६. यापुढे सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी सरळसेवा भरतीसाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- 
अ नुसार सुधारित बिंदुनामावळीचा अवलंब करावा. पूर्वीपासून आरक्षण लागू असलेल्या मागासप्रवर्गांचा 
APY असल्यास तो सरळसेवा भरतीच्यावेळी विचारात घेण्यात यावा. 

9. सदर ant निर्णय राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळे, 
महानगरपालिका, नगरपालिका, शौक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, 
शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या 
अधिपत्त्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे इत्यादींना लागू राहील. याबाबत सर्व 
प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना/आस्थापनांना योग्य ते आदेश 
निर्गमित करावेत. 

८. सरळ्सेवेद्वारे करण्यात येणाऱ्या नियुकक्‍त्यांबाबत, वरील प्रमाणे बिंदुनामावलीचा अवलंब करतांना, 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 

९. हे आदेशा दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून अंमलात येतील. 


१०. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥॥0://७//५/.॥8॥8/१७॥[॥.0०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०२२७१६१९०१४४०७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KHALID BASHIR AHMED ARAB 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=17b 1 bdae334a3efab8ffa330885658eb 1 4b09969ecbab94 
b7f20dfd8f09f568b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=07B8F5561DC2748763D4033D2E7A20C2FBDCE61 
A H M F D A R A B F9601805A936FED7CA35E329D, cn=KHALID BASHIR AHMED 
AR, 


AB 
Date: 2024.02.27 18:22:44 +05'30' 


(खालिद बी. अरब) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 
२) मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
३) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४) मा. विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२४/प्र.क्र.५५/१६-क 


५) मा. विरोधी पक्षनेता,विधानसभा 

६) सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य व संसद सदस्य,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

७ मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 

८) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

९) प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानसभा) 

१०) प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरिषद) 

११) सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

१२) सर्व जिल्हाधिकारी, 

१३) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१४) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, 

१५) प्रबंधक, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई, 

१६) प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

१७) प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद, 

१८) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१९) सचिव,राज्य निवडणूक आयोग, 

२०) सचिव,राज्य माहिती आयोग, 

२१ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

२२) राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 

२३) सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 

२४) सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

२५) संचालक, समाजकल्याण, पुणे, 

२६) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

२७) संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

२८) संचालक, सेवायोजन, मुंबई, 

२९) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

३० महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 

३१ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

३२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

३३) सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 

३४) सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्त्याखालील सर्व विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांना सदर शासन निर्णयाची प्रत,त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून 
कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

३५ ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

३६) सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये,महाराष्ट्र राज्य, 

३७) निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२४/प्र.क्र.9५५/१६-क 


परिशिष्ट - अ 
सरळसेवा १०० बिंदूनामावली 
fag प्रवर्ग बिंदु क्र. प्रवर्ग बिंदु क्र. प्रवर्ग 
क्र 
| १ | अनुसूचित जाती ३५ «| इतर मागासवर्ग ६९ इतर मागास वर्ग 
२ | अनुसूचित जमाती ३६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास चि अराखीव 
वर्ग 
३ | विमुक्त जाती (1) ३७ । अनुसूचित जाती ।__७१ _| अनुसूचित जमाती 
| ४ | भटक्या जमाती (बो ३८ | आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक ७२ अराखीव 
५ | इतरमागास वर्ग ३९ । इतर मागास वर्ग ७३ अनुसूचित जाती 
६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक षि अराखीव [a सामाजिक आणि शौक्षणिक 
मागास वर्ग मागास वर्ग 
।_७ | भटक्या जमाती (क) | ४१ | विमुक्त जाती (अ) ७५ इतर मागास वर्ग 
८ | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक ४२ | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास ७६ आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 
वर्ग 
९ | इतरमागास वर्ग ४३ । अनुसूचित जाती ।__७७ _| भटक्या जमाती (ड) 
| 9° | अराखीव | ४४ | अराखीव ७८ अराखीव 
।_११_ | भटक्या जमाती (ड) ४५ | इतर मागासवर्ग ७९ इतर मागास वर्ग 
१२ | अनुसूचित जाती ४६ | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक ८० अराखीव 
१३ । सामाजिक आणि शैक्षणिक ia भटक्या जमाती (बो ८१ अनुसूचित जाती 
मागास वर्ग 
| 98 | अराखीव ४८ | अराखीव ८२ अराखीव 
१५ | विशेष मागास प्रवर्ग ४९ । इतर मागास वर्ग ८३ विमुक्त जाती (अ) 
१६ | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक ५० । अराखीव ८४ सामाजिक आणि शौक्षणिक 
मागास वर्ग 
| qo | इतर मागास वर्ग ५१ । अनुसूचित जाती ८५ इतर मागास वर्ग 
१८ | अराखीव ५२ | अराखीव ८६ आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक 
१९ | इतर मागास वर्ग ५३ । अनुसूचित जमाती ८७ विशेष मागास प्रवर्ग 
२० । अराखीव ५४ | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास ८८ अराखीव 
वर्ग 
२१ | अनुसूचित जाती ५५ | इतर मागास वर्ग ८९ इतर मागास वर्ग 
२२ । अराखीव ५६ | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक ९० अराखीव 
२३ | अनुसूचित जमाती ५७ । भटक्या जमाती (क) ९१ अनुसूचित जाती 
२४ | सामाजिक आणि शौक्षणिक | ५८ | अराखीव ९२ अराखीव 
मागास वर्ग 
२५ | इतरमागास वर्ग ५९ | इतर मागास वर्ग ९३ अनुसूचित जमाती 
२६ | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक ६० | अराखीव ९४ अराखीव 
२७ | अनुसूचित जाती ६१ । अनुसूचित जाती ९५ इतर मागास वर्ग 
२८ । अराखीव ६२ | अराखीव ९६ सामाजिक आणि शौक्षणिक 
मागास वर्ग 
२९ | इतर मागास वर्ग ६३ । अनुसूचित जमाती ९७ अनुसूचित जाती 
३० | अराखीव ६४ | अराखीव ९८ आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटक 
३१ | भटक्या जमाती (क) ६५ | इतर मागास वर्ग ९९ भटक्या जमाती (क)/(बो 
३२ । अराखीव ६६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास | अराखीव 
वर्ग 
३३ | अनुसूचित जमाती ६७ | अनुसूचित जाती 
३४ | अराखीव ६८ | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२४/प्र.क्र.9७५/१६-क 


प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु 
अ.क्र प्रवर्ग आरक्षणाची बिंदु क्रमांक 
टक्केवारी 
ei अनुसूचित जाती १३% १,१२, २१, २७, ३७, ४३, ५१, ६१, ६७, ७३,८१, ९१, ९७ 
२ अनुसूचित जमाती ७% २,२३,३३,५३,६३,७१,९३ 
३ विमुक्त जाती (अ) ३% ३, ४१, ८३, 
anes J भटक्या जमाती (ब) २.५% ४७४७. ४७ 
५ भटक्या जमाती (क) ३.५% ७, ३१, ५७ ९९ (ब/क) 
द भटक्या जमाती (ड) २% ११, ७७ 
शिरतो विशेष मागास प्रवर्ग २% १५, ८७ 
८ इतर मागास प्रवर्ग १९% ५, ९, १७, १९, २५, २९, ३५, ३९, ४५, ४९, ५५, ५९, ६५, 
६९, ७५, ७९, ८५, ८९, ९५ 
९ | सामाजिक आणि १०% ६,१३,२४,३६,४२,५४,६६,७४,८४,९६ 
शैक्षणिक मागास वर्ग 
हव आर्थिकदृष्टया दुर्बल १०% ८,१६,२६,३८,४६,५६,६८,७६,८६,९८ 
घटक 
हिं अराखीव २८% १०,१४,१८,२०,२२,२८,३०,३२,३४,४०,४८,४४,५०,५२,५८, 


६०, ६२,६४,७०,७२,७८,८०,८२,८८,९०,९२,९४, १००. 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


on 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२४/प्र.क्र.9७५/१६-क 


परिशिष्ट -ब 
बिंदुनामावलीचा वापर करण्यासंबंधीच्या सूचना. 


, सरळसेवा भरतीच्या पदांसंदर्भात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाकरिता विहीत केलेल्या 


qo टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीस अनुसरुन सुधारित बिंदुनामावळी तयार करताना या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ नुसार विहित केलेली १०० बिंदुनामावळी वापरण्यात 
यावी. 


. बिंदुनामावलीचा वापर करताना सेवा प्रवेश नियमातील तरतुदींनुसार संवर्गाच्या एकूण मंजूर 


पदसंख्येपैकी सरळसेवा कोट्यातील पदांची संख्या निश्चित करण्यात यावी. 


. दिनांक २६.०२.२०२४ रोजी भरती प्रक्रिया सुरू न झालेल्या संवर्ग निहाय सरळसेवेच्या रिक्‍त 


पदांची संख्या निश्चित करावी. 


, प्रथम भरती वर्षाकरिताचा कालावधी दि. २६.०२.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ असा राहील. या 


भरतीवर्षातील सरळसेवेच्या संभाव्य रिक्‍त पदांची संख्या निश्चित करावी. 


. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०२.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार निवडसूची 


वर्षाचा कालावधी दि. ०१ सप्टेंबर ते ३१ ऑगस्ट असा राहील. (उदा. दि.०१.०९.२०२४ ते 


39.02.2024) 


. बिंदुनामावली सादर करताना दि. 39 ऑगस्ट अखेरच्या स्थितीसह सादर करावी. (उदा. fe. 


३१.०८.२०२५ अखेरची बिंदुनामावली (कालावधी दि.०१.०९.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२५) 


अ) वरील प्रमाणे अ.क्र. २,३,४ नुसार एकूण प्रवर्ग निहाय सरळसेवेच्या रिक्‍त होणाऱ्या पदांची 


खालील प्रमाणे आरक्षण निश्चिती करावी. 


उदा. एखाद्या संवर्गात सरळेसेवेच्या कोट्यातील मंजूर पदसंख्या १५० आहे. दि.२६.०२.२०२४ पर्यंत 


या संवर्गात ९७ पदे कार्यरत असुन ५३ पदे भरण्यासाठी उपलब्ध आहेत, असे गृहित धरल्यास 


त्या संवर्गाचा प्रवर्गनिहाय तपशील खालील प्रमाणे राहील- 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२४/प्र.क्र.9७५/१६-क 


प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु 
तपशील अ.जा. | अ.ज. | वि.जा.अ | भ.ज.ब| भ.ज.क | भ.ज.ड | वि.मा.प्र. | इ.मा.व. | अराखीव ।एकूण 
१३% ७% ३% २.५% | 3.4% 2% 2% १९% ४८% 900% 

मंजूर प २० a Ve 4 vel षु ३ ३ २८ 62 | १५० 
भरलेली पदे द 2 3 3 २ ce a4 पष | ९७ 
दि.२६.०२.२०२४ रोजी a 4 2 at २ ean 2 १३ cal 43 
भरावयाची पदे 
दि.२६.०२.२०२४ ते षु २ शि a दि | a 7 शि २९ 
दि. ३१.०८.२०२४ या 
कालावधीतील संभाव्य 
भरावयाची पदे 
एकूण भरावयाची १५ चिं ३ oa 2 Py 3 23 २७ ८२ 
पदे 


वरील उदाहरणात एकूण ८२ पदे भरण्यासाठी उपलब्ध आहेत.त्यावरून एसईबीसी 


वर्गाकरिता १० टक्के व ईडब्ल्यूएस वर्गाकरिता १० टक्के आरक्षणानुसार पदे निश्चित करताना 


खाली दिलेल्या उदाहरणानुसार कार्यवाही करावी. 
भरती वर्ष-१ 
(दि.२६.०२.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४) 
एसईबीसी करिता गणना 
पहिल्या भरती वर्षात एकूण | एसईबीसी करिता पहिल्या भरती या भरती वर्षात एसईंबीसी 
भरावयाची पदे वर्षात एकूण भरावयाच्या | प्रवर्गाकरिता उपलब्ध पदे. 


पदांच्या qo टक्केनुसार येणारी 
पदे 


८२ 


62 
पुर्णाकात ८ पदे 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२४/प्र.क्र.9७५/१६-क 


ईडब्ल्यूएस करिता गणना 
पहिल्या भरती वर्षात एकूण | इंडब्ल्यूएस करिता पहिल्या | या भरती वर्षात इंडब्ल्यूएस 
भरावयाची पदे भरती वर्षात एकूण भरावयाच्या | वर्गाची भरावयाची पदे. 
पदांच्या १० टक्केनुसार येणारी 
पदे 
टे 2 ८ 
पुर्णाकात ८ पदे 


पहिल्या भरती वर्षात एसईबीसी करिता ८ व ईडब्ल्यूएस करिता ८ पदे उपलब्ध होतील. 


तपशील ।अजा | अज विजाअ। भजब "भज क| भजड ।विमाप्र। इमाव |[एसईबीसी |ईडब्ल्यूरस|अराखीव| एकूण 


एकूण 
भरावयाची पदे 


भरती वर्ष -२ 
(दि.०१.०९.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२५(०२.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार) 
दुसऱ्या भरती वर्षात भरण्यासाठी ४५ पदे उपलब्ध असल्यास एसईबीसी व ईडब्ल्यूएस करिता 


आरक्षणाची गणना खालीलप्रमाणे करावी. 


एसईबीसी करिता गणना 
पहिल्या भरती वर्षातीलएसईबीसी करिता भरती वर्षात|दुसऱ्या भरती  वर्षात[या भरती वर्षात 
एकूण भरती केलेली पदे -|एकूण भरावयाच्या पदांच्या १०|एसईबीसी करिता उपलब्ध|एसईबीसी प्रवर्गाकरिता 
उपलब्ध पदे. 


स्तंभ २ प्रमाणे उपलब्ध पदे- 
पूर्वीच्या भरती वर्षात भरलेली 
व कार्यरत एसईबीसी पदे 


१३-८ =4 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२४/प्र.क्र.५५/१६-क 


ईडब्ल्यूएस करिता गणना 


पहिल्या भरती वर्षातीलाईडब्ल्यूएस करिता भरती वर्षात|दुसऱ्या भरती वर्षा्ताया भरती वर्षात 


८२--४५-१२७ १२७ रिक्त पदांच्या १० स्तंभ २ प्रमाणे उपलब्ध पदे- 
THH=92..9 पूर्वीच्या भरती वर्षात भरलेली 
पुर्णांकात १३ पदे व कार्यरत ईडब्लयुएसची पदे 

93-¢ =4 


दुसर्‍या भरती वर्षात एसईबीसी करिता ५ व ईडब्ल्यूएस करिता ५ पदे उपलब्ध होतील. 


अक्र | तप्लील | sro] अज | fron at] भजब | भज क | भज ड विमाप्र | इमाव |एसईबीसी |ईडब्ल्यूएस अराखीव| एकूण 


ey ee ee 


वरीलप्रमाणे आरक्षणाची गणना करताना, सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गाकरिता संवर्गातील 
एकूण मंजूर पदांच्या १० % नुसार येणाऱ्या पदांपर्यंत पोहचेपर्यंत तसेच, आर्थिक दुर्बल घटकाकरिता 
संवर्गातील एकूण मंजूर पदांच्या १० % नुसार येणाऱ्या पदांपर्यंत पोहचेपर्यंत रिक्‍त पदांना टप्प्याटप्प्याने 
आरक्षण लावून पदांची गणना करणे आवड्यक राहील. 
१) वरीलप्रमाणे आरक्षणाची गणना करतेवेळेस उर्वरित मागास प्रवर्गाच्या (अजा, अज, विजा- भज, विमाप्र 
व इमाव) आरक्षणास बाधा न आणता करावी. 
२) पद भरती केलेल्या एसईबीसी उमेदवारांची बिंदुनामावलीत बिंदु क्रमांक ६ पासून नोंद करून यानुसार 
त्यापुढे सदर वर्गासाठीच्या बिंदुंवर नोंद करावी. तसेच, ईडब्ल्यूएस उमेदवारांची बिंदुनामावळीत बिंदु 


क्रमांक ८पासून नोंद प्रारंभ करून यानुसार त्यापुढे सदर वर्गासाठीच्या बिंदुंवर नोंद करावी. 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२४/प्र.क्र.9७५/१६-क 


पदसंख्या लक्षात घेऊन आरक्षण बिंदु निश्चित करण्यात यावेत. भविष्यात संवर्ग संख्येत वाढ झाल्यास, 
अथवा घट झाल्यास, संबंधित वर्षाची बिंदुनामावळी तयार करताना सरळसेवा कोट्यातील पदसंख्येनुसार 
आरक्षित बिंदुंची संख्या त्या प्रमाणात जास्त अथवा कमी करण्यात यावी. 
४) अपवादात्मक परिस्थितीत म्हणजेच ज्यावेळी खुल्या प्रवर्गात रिक्‍्तता कमी असेल अशा वेळी, 
एसईबीसी प्रवर्गाकरिता Rea पदांच्या १० टक्के नुसार गणना केल्यावर तसेच आर्थिक दुर्बल 
घटकांसाठी, रिक्‍त पदांच्या १० टक्के नुसार गणना केल्यानंतर, पर्याप्त रिक्‍त पदे भरण्यासाठी उपलब्ध 
नसतील अशा परिस्थितीत एसईबीसी प्रवर्गासाठी व ईडब्ल्यूएससाठी पदे भरताना आरक्षण गणनेनुसार 
येणाऱ्या पदांच्या १०:१० या गुणोत्तराच्या प्रमाणात या भरतीवर्षात भरण्यात यावीत व उर्वरित पदे 
रिक्ततेनुसार टप्याटप्याने भरण्यात यावीत. 

उदा.एखाद्या संवर्गात सरळेसेवेच्या कोट्यातील मंजूर पदसंख्या ५४७६ आहे. 


दि.२६.२.२०२४ पर्यंत या संवर्गात ४९१६ पदे कार्यरत असुन ५६० पदे भरण्यासाठी उपलब्ध आहेत 


असे गृहित धरल्यास त्या संवर्गाचा प्रवर्गनिहाय तपशील खालील प्रमाणे राहील- 


3) सुधारित बिंदुनामावलळी तयार करताना सध्या संवर्गातील मंजूर पदसंख्येच्या सरळसेवा कोटयातील 


quate 


अ.ज. 


9% 


वि.ज.अ 
3% 


भ.ज.ब 


२.५% 


भ.ज.क 


3.4% 


वि.मा.प्र 


२% 


इ.मा.व | अराखीव 
१९% 


एकूण 


१००% 


मंजूर पदे 


२३८२ 


१६४ 


१९२ 


॥॥ 


१०४० । २६२८ 


५४७६ 


भरलेली पदे 


१२९ 


१५१ 


१२३ 


४९१६ 


भरावयाची पदे 


१३ 


५६० 


समायोजनाकरिता 
पदे 


णो 


णी 


समायोजनानंतर 
भरावयाची पदे 


१३ 


५६० 


दि.२६.०२.२०२४ 
ते 
दि.३१.०८.२०२४ 
या कालावधीतील 
संभाव्य भरावयाची 
पदे 


° 


एकूण भरावयाची 
पदे 


२५४ 


१८ 


२४ 


१४० 


६७ 


५६० 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२४/प्र.क्र.9७५/१६-क 


वरील उदाहरणात एकूण ५६० पदे भरण्यसाठी उपलब्ध आहेत. त्यावरून एसईबीसी वर्गाकरिता 


qo टक्के आरक्षणानुसार तसेच आर्थिकद्ृष्टया दुर्बल घटकाकरिता ईडब्ल्यूएस Io टक्के आरक्षणानुसार 


पदे निक्ष्चित करताना खाली दिलेल्या उदाहरणानुसार कार्यवाही करावी. 


पहिल्या भरती वर्षात एकूण एसईबीसी करिता पहिल्या भरती वर्षात एकूण भरावयाच्या पदांच्या १० 
भरावयाची पदे टक्केनुसार येणारी पदे 
५६० ५६० Rad पदांच्या १० टक्के ५६ 

पुर्णाकात ५६ पदे 
पहिल्या भरती वर्षात एकूण | इंब्ल्यूएस करिता पहिल्या भरती वर्षात एकूण भरावयाच्या पदांच्या १० 
भरावयाची पदे टक्केनुसार येणारी पदे 
५६० ५६० Rad पदांच्या १० टक्के 5५६ 


पुर्णाकात ५६ पदे 


वरील उदाहणाचे अवलोकन केले असता एसईबीसी प्रवर्गाकरिता ५६ पदे व ईब्ल्यूरस करिता ५६ 


पदे भरण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकतात. तथापि खुल्या प्रवर्गात केवळ ६७ निव्वळ रिक्‍त पदे उपलब्ध 


असल्याने अशा परिस्थितीत एसईबीसी प्रवर्गासाठी व ईब्ल्यूएस करिता पदे भरतांना आरक्षण गणनेनुसार 


येणाऱ्या पदांच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणशीर गुणोत्तराच्या (१०:१०) या प्रमाणात भरण्यात यावीत 


व उर्वरित पदे रिक्‍ततेनुसार पुढील भरती वर्षात अनुशेष म्हणून टप्याटप्याने भरण्यात यावीत. 


एसईबीसी करता उपलब्ध पदे- उदा. उपलब्ध ६७ पदांच्या १०:१० या गुणोत्तरानुसार ६७ “(गुणिले ) 


१०/२० = §90/20=33.4 पूर्णांकात ३४ पदे एसईबीसी करिता भरण्यात यावीत. तसेच 


ईडब्ल्यूएस करिता उपलब्ध पदे- उपलब्ध ६७ पदांच्या १०:१० या गुणोत्तरानुसार ६७ * गुणिले 90/2o= 


६७०/२०--३३.५ म्हणजे ३३ पदे ईब्ल्यूएस करिता भरण्यात यावीत. 


भरती वर्ष-१ 
दि.२६.०२.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ 
वरील गणनेनुसार पहिल्या भरती वर्षात एसईबीसी करिता ३४ पदे व ईडब्लूएस करिता ३३ पदे उपलब्ध 


होतील. 
अ | तपशील | अ.जा. | अ.ज. | वि.ज.अ | भ.ज.ब | भ.ज.क | भ.ज.ड | वि. | इ.मा.व  एसई ।ईड अराखीव। एकूण 
क्र १३% । ७% | 3% 2.4% | 3.4% ।२% |AIM] १९% | बीसी | ब्ल्यू | २८% | १००% 
२% १०% |स 
१०% 
i मंजूर ४४ | २५४ | १३ १८ | २४ he qvo | 38 | 33 ia ५६० 
पदे 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२४/प्र.क्र.५५/१६-क 


५) सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या अधिनस्त सर्व आस्थापनांना वरील विविध संवर्गाच्या बाबतीत 
यानुसार योग्य ती कार्यवाही तातडीने करण्याच्या सुचना द्याव्यात प्रत्येक संवर्गाबाबत वरील मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घ्यावा व योग्य त्या प्रकारे कार्यवाही करण्यात आलेली आहे 
याची खातरजमा करण्यात यावी. 

६) सध्या आरक्षणासंदर्भात अस्तित्वात असलेले विविध शासन आदेश वरीलप्रमाणे सुधारण्यात आले 
असल्याचे गृहित धरण्यात यावे. 


HEKEREERERERERERERRERERRRERERERERERERERER 


पृष्ठ १३ पैकी 93 


